जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर जि. 
अहमदनगर येथील विविध दुरुस्तीच्या 
कामाच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.३८/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा : 
१) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३/टे-६/जिरुअहमदनगर 
दुरुस्ती/१६२४-२५/२२, दिनांक १५.०२.२०२२. 


प्रस्तावना : 


जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर जि. अहमदनगर येथील विविध दुरुस्तीच्या कामाचे 
रु.२१,२५,१३४/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व AGRA प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय : 


2. जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर जि. अहमदनगर येथील विविध दुरुस्तीच्या कामाचे 
रु.२१,२५,१३४/- इतक्या रक्‍्कमचे अंदाजपत्रक प्राप्त झाले असून सदर अंदाजपत्रक सन २०२१-२२ 
च्या दर सुचिवर आधारीत आहेत. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग,अहमदनगर यांनी 
तयार केले आहेत. तसेच; मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक व जिल्हा 
शल्य चिकित्सक, अहमदनगर यांनी प्रमाणित केले आहे. सदर रु. २१,२५,१३४/- इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील प्रमाणे त्या खाळील अटी व शातींच्या अधिन राहून या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | कामाचे नाव रक्‍कम 

7 Repairs to Labour ward and constructing Generator Shed in District | ३5. ९,९९,५९७/- 
Hospital Ahemadnagar 

2 Improvements to premises near Operation theatre at District Hospital | Rg, ९,९९,५२६/- 
Ahemadnagar 

3 S.R. to Eye Hospital at District Hospital Anemadnagar Rs.9,2&,099/- 
एकूण Rs. २१,२५,१३४/- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.३८/आरोग्य 3 


अटी व शर्ती :- 

१) कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्यक राहील. 

२) बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

३) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेश्ी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

४) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

५) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

६) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 

७ प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


3. जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर जि. अहमदनगर येथील विविध दुरुस्तीच्या कामावरील खर्च 
मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील 
भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, 
११०- रुग्णालय व दवाखाने, (१)(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे 
(82900098), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 


४. जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर जि. अहमदनगर येथील विविध दुरुस्तीच्या कामासाठी 
लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत 
शासनास सादर करावा. 


५. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- fas २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.३८/आरोग्य 3 


क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१११३३४२९८५१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


व Digitally signed by Roshani 
Dinesh Kadam Patil 
Ros h an | DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | Nn e 5 h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 
1 | Health Depart 
Kadam Patil ८८७17 ळ 


Date: 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, अहमदनगर. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अहमदनगर. 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


